किमान वेतन अधिनियम,१९४८ अंतर्गत 
महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार 
मंडळाची पुर्नरचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : किवेअ -२०१५/५७१/प्र.क्र.२१४/कामगार ७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- १) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक किवेअ-२०१५/ 
५७१/प्र.क्र.२१४/कामगार-७, दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१८. 
२) कामगार आयुक्त पत्र क्र.काआ/किवेअ/मंडळ/पुनर्रचना/२०१८/कार्या-१०, 
दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

किमान वेतन अधिनियम,१९४८ कलम ७ आणि महाराष्ट्र किमान वेतन नियम,१९६३ मधील 
कलम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाची शासन निर्णय दिनांक 
१४ नोव्हेंबर, २०१८ द्वारे पुनर्रचना केली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये मंडळाचे सदस्य सचिव 
म्हणून उप आयुक्‍त कामगार, मुंबई यांची नियुक्‍ती केली आहे. महाराष्ट्र किमान वेतन नियम,१९६३ 
मधील नियम ६ नुसार मंडळासाठी सचिव नेमण्याची तरतूद आहे. तथापि, शासन निर्णयामध्ये 
सदस्य सचिव असे पदनाम नमूद आहे. सबब, सदर पदनामामध्ये “सचिव” असा बदल करुन 
मंडळाच्या सचिव पदी सहायक कामगार आयुक्‍त (ग्रावि), मुंबई यांची नियुक्‍ती करण्याची विनंती 
कामगार आयुक्त यांनी दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे केली आहे. त्यानुषंगाने 
दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीचा शासन निर्णय सुधारीत करण्यात येत आहे:- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील सदस्य सचिव उप आयुक्‍त कामगार ऐवजी “सचिव 
सहायक कामगार आयुक्‍त (ग्रावि),मुंबई” असे वाचावे. 


सदर IRA शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२०६१५३१४३४०१० 
असा आहे. तसेच सदर शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. _ 
Digitally signed by Shashank M. 


Sathe 
Date: 2018.12.06 15:38:57 +05'30' 


(31. AT. साठे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः किवेअ -२०१५/५७१/प्र.क्र.२१४/कामगार ७ 


) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/ विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, 
) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, 

) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, 
५) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oC 


ल 


अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 
कामगार आयुक्त, मुंबई, (१५प्रती) 
अपर कामगार आयुक्‍्त,पुणे/ नागपूर, 
१०) कामगार उप आयुक्त, ठाणे /नाशिक/औरंगाबाद, 
११) सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष (पत्राने) 
१२)सल्लागार मंडळाचे सचिव व समितीचे सर्व सदस्य (कामगार आयुक्त, मुंबई यांचे मार्फत) 
१३)वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१४) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
) 
) 
) 
) 


mn 


८“? ९0९२ S&S 


१५) उप सचिव (कामगार-(७,यांचे स्वीय सहाय्यक, 

१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१७) कामगार विभागातील सर्व कार्यासने,मंत्राळय,मुंबई, 
१८)निवडनस्ती (कामगार-(७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


